Administrative cost to 
State/UT for implementation 
of scheme या केंद्र पुरस्कृत 
योजनेच्या अंमलबजावनीकरिता 
निधी वितरणाबाबत........ 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक आविवि-२०२३/प्र.क्र. ४१/ का. १९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 
दिनांक- १५/०३/ २०२४. 


वाचा- 


. जनजाती कार्य मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र. ९०.४८०१६/१/ 2023/Estt, दि.१९/२/२०२३. 


१ 

२. आदिवासी विकास विभाग, समक्रमांकित शासन निर्णय दिनांक ३१/०८/२०२३. 
३. आदिवासी विकास विभाग, समक्रमांकित शासन निर्णय दिनांक २/११/२०२३. 
४. आदिवासी विकास विभाग, समक्रमांकित शासन निर्णय दिनांक ३/११/२०२३. 
५. आदिवासी विकास विभाग, समक्रमांकित शासन पत्र दिनांक २३/०२/२०२४. 


६. जनजाती कार्य मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र. ९०.४८०१६/१/ 2022/Estt, दि २/२/२०२४. 


७. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थस २०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.८.१२.२०२३ 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाकडून विविध केंद्रीय योजनांच्या अंमळबजावणीसाठी राज्य शासनास निधी 
मिळत असतो. केंद्रीय निधीतुन मंजुर कार्यक्रमांच्या संनियंत्रणासाठी Administrative cost to 
State/UT for implementation of scheme ही १०० टक्‍के केंद्र पुरस्कृत योजना सन २०२३-२४ 
पासुन सुरु करण्यात आली आहे. वाचा १ येथील पत्रान्वये केंद्र शासनाने योजनेच्या मार्गदर्शक 
सुचना निर्गमित केल्या आहेत. वाचा २ येथील शासन निर्णयान्वये योजनेचे लेखाशीर्ष तर वाचा ३ 
येथील शासन निर्णयान्वये समन्वय अधिकारी (Nodal Officer), राज्य समन्वय यंत्रणा (Single 
Nodal Agency-SNA), व अंमलबजावणी यंत्रणा (Implementing Agency ) घोषित करण्यात आले 
आहे. वाचा ५ येथील शासन पत्रान्वये योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य प्रकल्प 
व्यवस्थापन कक्ष (S.P.M.U.) स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. आता, वाचा ६ येथील पत्रान्वये 
केंद्र शासनाने योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता निधी वितरीत केळा आहे. सबब, आता, केंद्र 
शासनाकडुन प्राप्त झालेला निधी अंमलबजावणी यंत्रणेला वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन आहे. 


शासन निर्णय- 


Administrative cost to State/UT for implementation of scheme या १०० टक्के केंद्र 
पुरस्कृत योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता केंद्र शासनाकडुन प्राप्त झालेला रु. ९३.०० लक्ष (रु. 
Sad लक्ष फ़क्त ) इतका निधी नियंत्रक अधिकारी तथा राज्य समन्वय यंत्रणा( Single Nodal 


शासन निर्णय waa: आविवि-२०२३/प्र.क्र. ४१/ का. १९ 


Agency-SNA) म्हणुन आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना अर्थसंकल्पिय अंदाज वितरण व 
संनियंत्रण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यास राज्य शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे 


२. उपरोक्त रु. ९३.०० लक्ष निधीचा खर्च मागणी क्र. टी-५, मुख्य लेखाशीर्ष २२२५- अनुसूचित 
जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण - पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - ०२ - 
अनुसूचित जमातीचे कल्याण - ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत 
योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना (७६) योजनांच्या अंमलबजावणीकरीता राज्यासाठी 
प्रशासकीय खर्च, ३१- सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२२२५ 7७९१) यामधील सन २०२३-२४ मध्ये 
पुरवणी मागणीद्वारे अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या निधीतून वितरीत करण्यात येत आहे. 

३. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी वितरीत निधीच्या मर्यादेत निधी तातडीने 
आहरीत करुन केंद्र शासनाच्या सुचनांप्रमाणे SNA बँक खात्यावर जमा करण्याची दक्षता घ्यावी. 

४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ७ येथील सुचनांस अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१५११२९४८२८२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
SAC H | N S H R | PATI Oho cOVENENT OF MAHARASHTRA, -TRIBALDEVELOPMENT 


2.5.4.20=22255a34cff0713981179442f0ceb1132d8d35bdb843b1f7aaab4ab21c1 
5154, postalCode=400032, st=Maharasht 


KHANDEKAR ० renee 
(स. श्री. खांडेकर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत माहिती तथा कार्यवाहीस्तव- 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.४०० ०३२. 
३. मा.मंत्री (आदिवासी विकास), मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२ 
४. सर्व मा. मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
५. सर्व मा. विधानसभा सदस्य. 
६. सर्व मा. विधानपरिषद सदस्य 
७. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
८. मा. सचिव, आदिवासी विकास, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
९. मा. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई. 
१०.मा. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
११.आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
१२.सर्व उप सचिव/अवर सचिव आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, / खंडपीठ नागपूर / खंडपीठ औरंगाबाद. 
१४.आयुकक्‍्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
१५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, आदिवासी विकास महामंडळ मर्या 
नाशिक 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय waa: आविवि-२०२३/प्र.क्र. SV का. १९ 


१६.अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य नागपूर / नाशिक/ ठाणे / 
अमरावती. 

qo. ad प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

१८.महाळेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

१९.महाळेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

२०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२१.निवडनस्ती (का-१९) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


